महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं-१०२३/प्र.क्र.११३/कार्या.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ : १. शासन seal क्र.प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.१६/चौदा, दि.३१.०१.२०२०. 


२. शासन आदेश क्र.प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.१६/चौदा, दि.३०.०८.२०२१. 


आदेशा 


श्री.ज्ञानदेव लक्ष्मण सुळ, सह सचिव यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये, अध्यक्ष, जिल्हा 


जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सोलापूर या पदावर १ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती व संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये, सदर प्रतिनियक्‍तीस मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 


२. 


आता श्री.ज्ञा.ल. सुळ, सह सचिव यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची 


पदस्थापना महसूल व वन विभागात करण्यात येत आहे. 


2: 
o. 


श्री.ज्ञानदेव लक्ष्मण सुळ, सह सचिव यांनी महसुल व वन विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१९१७४९२२३४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc WwW AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
S U C H ITA DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0 


M O H A N a03e653bc4f0a25b70698158e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra 


serialNumber=E146A6DDC8FB6681D49A5099661D41639 


DA6C568419F07 1 BB9CDFD8A2E08058C, cn=SUCHITA 
MAHADIK MOHAN MASAO 


Date: 2023.10.19 17:51:29 +05'30" 


(सु.मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. सह/उप सचिव (ई), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सह/उप सचिव (आस्था-२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


